पशुस्वास्थ्य व RM नियंत्रण कार्यक्रम 
(LH & DCP-PFMS-9979 ) या केंद्रीय 
क्षेत्र योजनेकरीता (Central Sector 
Scheme) Central Nodal Agency 
(CNA) घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१४/पदुम-१६ 
मंत्रालय विस्तार भवन, 
दिनांक : २४ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा :- १) केंद्र शासनाचे ज्ञापन H.F.No.9(92/ PFMS/ FCD/2020, दिनांक २३ मार्च,२०२१ 

२) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१४/पदुम-१६ 
दिनांक ७ जुले,२०२१ व दि.६ सप्टेंबर, २०२१ 

३) केंद्र शासनाचे ज्ञापन क्र F.No.(92)/PFMS/FCD/2029 दि.०९.०३.२०२२ 

४ केंद्र शासनाचे अर्ध शासकिय पत्र क्र <-११०५३(५३१३)३७/२०१९-_-/१४७५८ 
दि.१९.०५.२०२२ 

५) केंद्र शासनाचे अर्ध शासकिय पत्र क्र D.O No. K-99043(4393)9&/2029- 
LH/984¥80, दि.०७.०९.२०२२ 

६) आयुक्‍त पश्नुसंवर्धन कार्यालयाचे क्र.एफवायपी२२(२३)/तां-१/सीआर-०६/२२७१, 
दि.७/११/२०२२ 


प्रस्तावना :- 

केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे तसेच निधी विनियोगाच्या 
प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.१ दिनांक 
23/3/2029 रोजीच्या आदेशान्वये सुधारीत कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिळेळे आहेत. 
त्यानुसार संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये wads विभागांतर्गतच्या केंद्र पुरस्कृत 
योजनांकरीता Single Nodal Agency (SNA) ची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने 
संदर्भ क्र. ५ व ६ येथील अर्ध शासकीय पत्रान्वये केंद्रीय क्षेत्र योजनेच्या (Central Sector Scheme) 
यापूर्वीच्या राज्य अंमलबजावणी यंत्रणा (SIA) हया Central Nodal Agency (CNA) राहतील व 
त्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट निधी जमा होईल, असे निर्देश दिळे आहेत. त्यानुसार आयुक्‍त 
पशुसंवर्धन यांनी संदर्भ क्र.७ अन्वये विनंती केल्यानुसार wR व wR नियंत्रण कार्यक्रम (LH 
& DCP - PFMS Code -९९७९ ) या केंद्रीय क्षेत्र योजनेकरीता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
पशुधन विकास मंडळ, नागपूर यांना Central Nodal Agency (CNA) म्हणून घोषित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१४/पदुम-१६ 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. ५ व ६ येथील अर्ध शासकीय पत्रान्वये निर्देशित केल्यानुसार 
पशुस्वास्थ्य व पश्युरोग नियंत्रण कार्यक्रम (LH & DCP - PFMS Code -९९७९ ) या केंद्रीय क्षेत्र 
योजनेकरीता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र VS विकास मंडळ, नागपूर यांना Central 
Nodal Agency (CNA) म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२११२४१४५९०६५३०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


SWAPNALI ARUN 
CHAVAN 


( स्वप्नाली चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्त, AMAA, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र Va विकास मंडळ, नागपूर 
महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 ( लेखापरिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
वित्त विभाग ( व्यय-२/अर्थसंकल्प-१५/ कोषा प्रश्ा-४) मंत्रालय, मुंबई 
नियोजन विभाग (कार्यासन १४३१), मंत्रालय, मुंबई 
सह सचिव (पशुसंवर्धन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
अवर सचिव ( पदुम-४), कृषि व पदुम विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 
निवड नस्ती कार्यासन पदुम-१६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


